शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (खुद्द) च्या 
दालनांच्या नूतनीकरणाच्या स्थापत्य खर्चाची, 
तिसऱ्या हप्त्याची रक्‍कम सार्वजनिक बांधकाम 
विभागास अदा करण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : नृतनीकरण-२०१७/प्र.क्र.१०/१७/नोंदणी शाखा 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार) मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ सप्टेंबर , २०२३ 


वाचा - 

१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नूतनीकरण-२०१७/प्र.क्र.१० भाग-१/- 
नोंदणी शाखा, दिनांक ३० जून, २०१८ व दिनांक ३० जुले, २०१८ 

२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अनुवि-४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, 
दिनांक २ जुले, २०१८ 

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ५ मार्च, २०१९ 

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ 

५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : २०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, 
दिनांक ११ एप्रिल, २०१८ 

६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिळ, २०१८ 

७. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक : इडावि/प्रशा/द/४५५०, दिनांक ०९ एप्रिळ, २०१८ 

८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०१९ 

९. कार्यकारी अभियंता, दक्षिण विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे पत्र जावक 
क्रमांक : काअ/दमुंविवि/स्विय/१७७१/२०१८, दिनांक ३ मे, २०१८ 

१०. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक : इडावि/प्रशा/द/४५५०, दिनांक ०९ एप्रिळ, २०१८ 

११. कार्यकारी अभियंता, SORA शहर विभाग, सार्वजनिक बांधमाम विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
इशवि/प्रशा/द/६५५१, दिनांक ५ जुले, २०२२ 

१२. कार्यकारी अभियंता, SORA शहर विभाग, सार्वजनिक बांधमाम विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
इडावि/प्रशा/द/५६४, दिनांक १४ जानेवारी, २०२० 

१३. कार्यकारी अभियंता, SORA शहर विभाग, सार्वजनिक बांधमाम विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
इडावि/प्रशा/द./१३५६९, दिनांक २९ डिसेंबर, २०२२ 

प्रस्तावना :- 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील चौथ्या मजल्यावरील विस्तार 
इमारतीमधील दालन क्रमांक ४१३, ४१५, ४१७, ४१९, ४३२, ४३६, ४३८, ४४०, ४४३ तसेच दालन 
क्रमांक ४४६, ४४७ व ४५८ येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बैठक रचनेचे नूतनीकरण करण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः नृतनीकरण-२०१७/प्र.क्र.१०/१७/नोंदणी शाखा 


स्थापत्य व वातानुकूलन यंत्रणेसाठी संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक ३० जून, २०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये रू.२,११,५१,२३६/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी अकरा लाख एकावन्न हजार दोनी छत्तीस 
फक्‍त) तसेच उपरोक्त दालनांच्या विद्युतीकरणांसाठी दिनांक ३० जुले, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
रू.१६,१४,८८७/- (अक्षरी रूपये सोळा लाख चौदा हजार सातशे सत्याऐशी फक्त) अशा एकूण 
रू.२,२७,६६,१२३/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी सत्तावीस लाख सहासष्ट हजार एकशऱी तेवीस फक्त) 
इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. या रकमेपैकी खालील विवरणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे स्थपत्य कामासाठी यापूर्वी वेळोवेळी निधी वितरीत करण्यात आला आहे :- 


BH. |S CVT) प्रशासकीय मान्यते अतर्गत केलेली तरतूद वितरीत केलेला निधी 
| स्थापत्य  । झासन निर्णय रक्‍कम रूपये शासन निर्णय । रक्कम रूपये 
दिनांक ३०.०६.२०१८| १,९४,३२,९४७/- ।दि.०५.०३.२००९। ५२,८७,०००/- 
दि.३०.०९.२०१९ | ५८,६४,२३६/- 
एकण dias. wie tes १,११,५१,२३६/- 


स्थापत्य कामाच्या खर्चासाठी रू.८२,८१,७११/- (अक्षरी रूपये Aah लाख एक्याऐंशी हजार 
Uae अकरा फक्त) इतक्या रकमेपैकी रू.६०,८५,०००/- (अक्षरी रूपये साठ लाख पंच्याऐंशी हजार 
फक्त) इतकी रक्कम कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
यांना अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथील चौथ्या मजल्यावरील विस्तार 
इमारतीमधील दालन क्रमांक ४१३, ४१५, ४१७, ४१९, ४३२, ४३६, ४३८, ४४०, ४४३ तसेच दालन 
क्रमांक ४४६, ४४७ व ४५८ येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बैठक रचनेच्या उर्वरीत नूतनीकरणाच्या 
स्थापत्यकामासाठी रू.८२,८१, ७११/- (अक्षरी रूपये ब्याएंशी लाख एक्याऐंशी हजार Aas अकरा 
फक्‍त) इतक्या रकमेपैकी तिसऱ्या हप्त्यापोटी रू.६०,८५,०००/- (अक्षरी रूपये साठ लाख पंच्याऐंशी 
हजार HEA) इतकी रक्‍कम कार्यकारी अभियंता, इळाखा शहर विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मुंबई यांना अदा करण्यात येत आहे. याकरिता विभागाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर 
रक्‍कम अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीद्वारे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आहरण व 
संवितरण अधिकारी, सांकेतांक क्रमांक ७१०१९०३६९६ वर उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही 
करावी. 


२. सदर खर्च “ मागणी क्रमांक ई-४, ४२०२, शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यावरील भांडवली 
खर्च, (०१) सर्वसाधारण शिक्षण, २०२ माध्यमिक शिक्षण, (००) (०४), शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण 
विभागाच्या कार्यालय इमारतीचे बांधकाम, ४२०२६२२८ ” या लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
व विभागास मंजूर असलेल्या सन २०२३-२४ या वर्षाच्या आर्थिक तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नूतनीकरण-२०१७/प्र.क्र.१०/१७/नोंदणी शाखा 

3. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gove.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०९०४१५५४४६८१२१ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by DUMBRE VAIBHAV RAGHUNATH 


Digi 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=13330f32cf37c0570bf64b7 0cf9c3af9644d83a8d7d7f2ba91 
bc9e152841ac98, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


RAGHUNATH Son ba DE RT 
(वैभव डुंबरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
५. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. महालेखापाल, १ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
७. महालेखापाल, १ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
८. अर्थसंकल्प कक्ष, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११. वित्त विभाग (व्यय-५/ व्यय-१४, अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई. 
१२. आहरण व संवितरण अधिकारी, Hara, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग (सा.बां.वि.) यांचे कार्यालय, बांधकाम भवन 
इमारत, मुंबई-४०० ००१ 
१४. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती (नोंदणीशाखा). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


